केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
कार्यक्रमाकरीता सामाजिक fears घटक 
योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मधील केंद्र 
हिव्ड्यापोटी रू.१४७२.०० लक्ष व राज्य 
हिवड्यापोटी रु.९८१.३३ लक्ष अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- 


) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र. राआसोम/एफएमजी/ 
शुध्दिपत्रक/९८६८५/२०१८-१९, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९. 
) समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक ७ जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 


Exe) 


AD 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद 3 खालील तक्त्यामध्ये अ.क्र.२ येथील तपशील 
च्या दुसर्‍या रकान्यातील तपशील 
आर-१ २२१०वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना 
(09)(9§) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा Yo टक्के)” 
या ऐवजी 
“आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८०० इतर खर्च (०१) किमान गरजा कार्यक्रम 
(०१) (१६) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.3४८/आरोग्य-७ 


(केंद्र पुरस्कृत योजना - राज्य हिस्सा ४० टक्के) (अजाउयो) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर).” 
असे वाचावे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201902061733266217 असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va [ ५ h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M ONT 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 

(1 NJ वे] | 20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
d85325223aceef69d02bd455b7ca69724916 


B h a ro S e 23e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 


(4.4. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
3. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


